"राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम" केंद्र पुरस्कृत 
योजनेतंर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर 
अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर येथील cat केअर 
कॅन्सर सेंटरसाठी आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत (TCS) केंद्र हिस्सा रु. ४५. vo 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४७/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


१) आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्रमांक F.No. 1-२००१५/२०१४- 
CR Dated ३१ ऑक्टोबर २०१७. 

२) संचालक,आरोग्य सेवा-१,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/पुरवणी मागणी /२०-२१/११२१- 
११२४/२०, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०५/कार्यासन ६, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


“राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 


योजना” या योजनेंतर्गत, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कँन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर या 


संस्थेस नागपूर येथे टर्शरी केअर कॅन्सर सेटर (000) स्थापन करण्याकरीता केंद्र शासनाने सन 


२०१७-१८ मध्ये या संस्थेस वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्सा ६० टक्के प्रमाणे निधी सदरहू संस्थेस 


उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 
योजना या योजनेंगर्तत, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर या संस्थेस 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४७/आरोग्य-३अ 


नागपूर येथे cat केअर कॅन्सर सेटर (TCCC) आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत (TCS) सन 
२०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाने मंजूर केलेला केंद्र हिस्सा रुपये ४५.४० लक्ष इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

2. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सह संचालक, आरोग्य सेवा 
(अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय केंद्र हिऱ्यापोटी 
नमूद Sasa खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ साठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रुपये लाखात) 


अ. तपशिल लेखाशिर्ष | मागणीद्वारे | रक्कम 
क्र. मंजूर तरतुद 
मागणी क्रमांक टी-५ 

२२१० -वैदयकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६- सार्वजनिक आरोग्य 

७९६, जनजाती क्षेत्र योजना, 

बाब क्र.१९६ 
| (09) (२९) राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह ,हदयरोग | २२१०८५४ | ४५.४० ४५.४० 
व पक्षाघात प्रतिबंधक नियंञण कार्यक्रम 
(एनपीसीडीसीएस) (केंद्र पुरस्कृत योजना - 
केंद्र हिसा ६० टके) (कार्यक्रम) 

लेखाशिर्ष २२१० एफ ८५४ 

३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ Utes, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख /संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी शासनास कळविले आहे. यापुर्वी वितरीत 


केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने महालेखापरिक्षकांच्या लेखापरीक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप 


घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट 


जमा होणार आहे. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४७/आरोग्य-३अ 


नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी सदर संस्थेच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा 


करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या 


शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व aiid पालन करुन त्यासंदर्भात 


आवड्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे सदर 


संस्थेच्या अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास 


बंधनकारक राहील. 


५. सदरील अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आव्यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक F.No. T- 


२००१५/२०१४-९७३ Dated ३१ ऑक्टोबर २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक- 3 मधील अटी व शा्तींचे 


काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन अ.क्र. ३ येथील दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ च्या 


शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६०/व्यय-१४, दिनांक २८ 


जानेवारी, २०२१, व आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यासन -०६ शाखेच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्रमांक ३५१/कार्यासन-६, दिनांक ०४ जानेवारी, २०२१ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३६४७०११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.२४७/आरोग्य-३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa njeev Digitally signed by 


Sanjeev Harishchandra 


Harishchandr oOhuri 
Date: 2021.02.22 


a Dhuri 15:29:23 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -३अ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


